आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता 
समग्र शिक्षा अभियान या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेकरीता निधी वितरण. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२ आय ६४८) 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२ आय ६५७) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०४/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२१. 
वाचा : - 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४ / अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) वि. वि, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५ / अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 
३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 5.॥९०.७-२/२०२०-॥७.१२ (ST), दि. २७.०४.२०२०. 
8) शालेय शिक्षण विभाग, नस्ती क्र.निधिवि-२०१९/प्र.क्र.१०६/प्रशिक्षण. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 


असलेल्या समग्र शिक्षा अभियान योजनेसाठी अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 


वर्षातील तरतुदींतून केंद्र हिश्यासाठी बाब क्र.०१-वेतन यासाठी रु.२५१.९२ लाख व राज्य हिउश्यासाठी 


बाब क्र.०१-वेतन यासाठी रु.१६७.९४ Gre इतका निधी पुनर्वितणाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास मंजुरी 


देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 


लेखाशीर्ष २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण खालील समग्र शिक्षा अभियान या योजनेच्या केंद्र हिस्सा व समरुप 


राज्य हिस्सा यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पुनर्विनियोजनाद्वारे खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व 


खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४ /कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे | लेखाशिर्ष बाब सन २०२०-२१ | यापूर्वीवितरीत | याशा.नि. 
नाव केंद्र / राज्य मधील अर्थसंकल्पीय | केलेला निधी | अन्वये वितरीत 
हिस्सा तरतूद निधी 
ie | २ ३ शया षु 1 ७ 
समग्र | २२०२ आय ६४८ | ०१, वेतन नता नहा Sm .00 249.92 
शिक्षा केंद्र हिस्सा Saas 3४९१.०० 2६२३ 
अभियान | (६०%) arqart टिन) 
(वेतनेतर) 
२२०२ आय ६५७ ०१, वेतन | a 00 99.28 
राज्य हिस्सा 
(४० %) 
३१-सहायक 40000,00 2329.33 १७.४९ 
अनुदाने 
(वेतनेतर) 
एकूण ३७५००.०१ ५८१८.३३ ४६२.७८ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.४६२.७८ लाख (अक्षरी रुपये चार कोटी बासष्ट लाख अठ्ठयाहत्तर हजार 
फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभागप्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 

४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य wee भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 
५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. यामध्ये प्रामुख्याने 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या योजना 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४ /कार्यासन.६ 


राबविता येतील. मात्र आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात 
याव्यात. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.9२०/व्यय १४, दि.०४.१२.२०२० अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०४१७०३५८७५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ra V | n d fa Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 
D bf b postalCode=400032, st=Maharashtra, 
| g a mM a r r 0 2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c48 
97737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
A cn=Ravindra Digambarro Aute 
U te Date: 2021.02.12 18:32:50 +05'30' 
(रविंद्र दि. औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती/ठाणे. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१०. वित्त विभाग (अर्थोपाय / अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.निवडनस्ती, (कार्यासन-०६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


